प्रस्तावना:- 


शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासुन विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात 
बदल करण्यास फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ येथील निर्णयांन्वये 
मान्यता दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शैक्षणिक 
वर्ष २०२०-२१ पासुन विद्यमान औषधनिर्माणश्ासत्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या GI बदल करण्यास 


संदर्भ - १) फार्मसी कौसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचा Decisions under Item No. १३२ of ३२६ 
EC Decision, दिनांक २७/०४/२०२० रोजीचा निर्णय. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.१०/एनजीपी/ पीसीआय/ 
मान्यता/२०२०/४०६, दिनांक ९/०७/२०२०. 


शौक्षणिक वर्ष 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२०(प्र.क्र. ५०/२०)/तांशि-५ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२०. 


शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासुन फार्मसी कौसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून खालील नमुद संस्थेस, औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या सस्थेच्या GAT बदल करण्यास 


शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२०२०-२१ पासुन विद्यमान 
औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या 
पत्त्यात बदल करण्यास फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, 
नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शासन 
मान्यता देणेबाबत... 


संस्थेचा संस्थेचा । संस्थेचे नाव संस्थेचा जुना पत्ता संस्थेचा नवीन पत्ता 

डिटीई | पीसीआय 

कोड | आयडी 

a 3 शिका गाडा 

२५३८ | PCI-998& | Latur College | २८८ Hasegaon, City १५९ by 2 Near 
of Pharmacy D | Hasegaon Basweshwar 
Pharm Tq.V Ausa, Chowk, Dist.Latur, 

Dist. LATUR- 893492. MAHARASHTRA. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०(प्र.क्र. ५०/२०)/तांशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२००८०३१५३५०९५५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 


. 
A | R h t h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Higher & Technical 
n | a g 7) U n a 7) Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a9 
6579dc30c265d67ce, 


serialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b6511197206b947208 
Ka t ka [ 42cda576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2020.08.03 15:44:33 +05'30' 
(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

3) संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय 
यांचेमार्फत), 

४) संबंधीत संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 

५) अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक, भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली-११०००१. 

६) फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डींग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिब 
मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२, 

७) विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इंन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, 
चर्चगेट, मुंबई, 

८) कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (तांशि-(७9, 

९) निवड नस्ती, तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


